श्री भगवान महावीर यांच्या २५५० व्या निर्वाण 
वर्षानिमित्त आयोजित विविध कार्यक्रमांसाठी 
व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१९३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जुले, २०२४ 


वाचा : सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.३३९७, दिनांक १५ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

जैनांचे चोवीसावे तीर्थकार भगवान श्री महावीर स्वामी यांचे २५५० वे निर्वाण वर्षानिमित्त 
मांगल्य उजावणी साजरी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंधस्पर्धा (शालेय शिक्षण 
विभागाशी संबंधित) se कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जैनांचे चोवीसावे तीर्थकार भगवान श्री महावीर स्वामी यांचे २५५० वे निर्वाण वर्षानिमित्त 
मांगल्य उजावणी साजरी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंधस्पर्धा (शालेय शिक्षण 
विभागाशी संबंधित) अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पद 
| श्री. मंगलप्रभात लोढा, मा. मंत्री कौशल्य, रोजगार, अध्यक्ष 
उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
२ | श्री. चेनमुख संचेती अज्ञासकीय सदस्य 
3 | श्री. हितेश मुथा अशासकीय सदस्य 
४ | afl. सुरेंद्र शाह अज्ञासकीय सदस्य 
५ श्री. ललित गांधी अशासकीय सदस्य 
६ श्री. नितीन वोरा अशासकोय सदस्य 
७ | डा. के.एम. गंगवाल अशासकीय सदस्य 
८ | at. पवन सिंघवी अशासकीय सदस्य 
९ | शिक्षण संचाळक (माध्यमिक), शिक्षण | शासकीय सदस्य 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
| qo | o | संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१९३/सां.का.४ 


०२. समितीची कार्यकक्षा: 


१) श्री भगवान महावीर स्वामी यांच्या २५५० व्या निर्वाण वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम व 
निबंधस्पर्धा यांच्या अनुषंगाने संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियोजन व सुसूत्रिकरण 
करण्याबाबत निर्देश देतील. 

२) स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेय, तालुका व जिल्हा स्तरावर पारितोषिक 
वितरण सोहळा साजरा करण्याबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचाळनाळलय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपाययोजना करण्याबाबतचे निर्देश देईल. 


०३. समितीचा कार्यकाल: 


भगवान श्री महावीर स्वामी यांचे २५५० वे निर्वाण वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर सदर समितीचा 
कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येईल. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०७१८१७५५१५१६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गोपिचंद पां. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव (सां.का,) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 

जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

६. समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


